पदस्थापना 
उप अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस २०१८/प्र.क्र.२३८ /सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १०.१२.२०१८ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होण्याऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, प्रशासकीय 
कारणास्तव पदस्थापनेविना असलेल्या खालील अभियंत्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रिक्‍त 


पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उप अभियंता यांचे नांव पदस्थापनेचे ठिकाण 


वि श्री.मुषणकुमार फेगडे उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, अंमळनेर 


२. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी श्री. भुषणकुमार फेगडे, उप अभियंता यांना नवीन 


नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


३. tars, उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर 
राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल, 
तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. याची जाणीव सबंधितांना करुन देण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, 
दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द 
करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केलयास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही 


नोंद घ्यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः VSI २०१८/प्र.क्र.२३८ /सेवा-२, दिनांक १०.१२.२०१८ 


४. dda नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त उप अभियंता यांचा पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी पदस्थापनेच्या ठिकाणी 
रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक 
कारवाई त्वरित करणे Wa होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधीळ नियम ३० (सी) नुसार बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचा रजेचा अर्ज स्वीकारु नये/ मंजूर करु नये. 


सदर झासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१०११३८११८३१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Arvind Jagannath Kambl 


Arvind 1101111 
डॉस tra, 

Jagannath Tt er cae 

jalNumber=9002cefc24afd7333b681924b5ec78d 
K b | 113291 ff4a25db398420a06cd457d41f5, “At 

ambpie ye शिक 
(अ.ज. कांबळे) 
.ज. 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
. महालेखापाल, १/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगांव 
श्री.मुषणकुमार tars, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा. विभाग यांच्या मार्फत. 


५. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (सा. बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक 
उपक्रम)/मा.राज्यमंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळन)/मा. राज्यमंत्री (सा.बां), (सार्वजनिक उपक्रम) 
मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (सा.बां.वि.)/सचिव (रस्ते/ बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई. 


७. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


